फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५ (3) 
अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत विशेष 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांच्या 
फी/मानधनात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११७/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, 


३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १५ जुले,२०१३ 


वाचा -- 


१) शासन पत्र, गृह विभाग क्र.एसपीपी-१०९९/प्र.क्र.१८/पोळ-१०, दिनांक २१.०८.१९९९ 


२) सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रविसअने /१२९/१२९६ / २००७, 


दिनांक २१.०६.२००७ 


३) शासन निर्णय क्र.एसपीपी २००७/२०८३/प्र.क्र.१९९/पोल-१०, दिनांक ८ डिसेंबर,२००९ 


प्रस्तावना -- 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५ (३) अन्वये मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात 


नियमित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता उपलब्ध नसेल, तेथे संबंधित जिल्हादंडाधिका-यांमार्फत विशेष 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येते. अशाप्रकारे नियुक्‍त 


करण्यात येणा-या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ८ 


डिसेंबर,२००९ अन्वये अदा करावयाचे फी / मानधनाचे दर Bad करण्यात आले आहेत. तथापि, फी/ 


मानधनाचे दर सन २००९ मध्ये निश्चित करण्यात आले असल्याने, fears सहाय्यक सरकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११७/पोळ-१० 


अभियोक्त्यांच्या फी/ मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय- 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५ (३) अन्वये तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत विशेष सहाय्यक 


सरकारी अभियोक्त्यांना शासन निर्णय क्र.एसपीपी-२००७/२०८३/प्र.क्र.१९९/पोल-१०, दिनांक ८ 


डिसेंबर,२००९ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आणि त्यांना अदा करावयाच्या फी / मानधनाऐवजी 


खालीलप्रमाणे फी/ मानधन मंजूर करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठीफी - रु. ६००/- 
ब) एका जामीन अर्जाच्या विरोधाकरीता र रु. ४००/- 
क) प्रतिदिन एकूण कमाल मर्यादा = रु. १०००/- 


(टिप : एकापेक्षा जास्त सुनावणी किंवा जामीन अर्जाच्या विरोधाचे काम चालविले तरी प्रतिदिन कमाल 


मर्यादा रु.१०००/- राहिल.) 


२. उपरोक्त सुधारीत फी/ मानधनाचे दर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू 


होतील. 


३. यावरील खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक बी-१, न्यायदान (००) (११४) विधी सल्लागार व 


समुपदेशी (00) (०१) संचालक सरकारी अभियोग, (२०१४ ००२९) ०१ वेतन” या ळेखाशीर्षाखालील त्या- 


त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हाझछासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/१३/व्यय-७, दिनांक २५.०६.२०१३ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११७/पोळ-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७१५११३९०८५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 


Veersi al h Muralidhar Patil 


DN: CN = Veersinh Muralidhar 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, 


M U ral id h ar O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home 
Pati | Date: 2013.07.26 14:41:05 
+05'30" 


(वी.मु.पाटील ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. प्रधान सचिव (अ व सु) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई 


६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


७. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


८. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 


९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११७/पोळ-१० 


१२.उपसंचालळक, सरकारी अभियोग संचालनालय, कोकण परिक्षेत्र / अमरावती परिक्षेत्र / 
नागपूर परिक्षेत्र / नाशिक परिक्षेत्र/ पुणे परिक्षेत्र / औरंगाबाद परिक्षेत्र 


१३.सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


१४.वित्त विभाग (सेवा-६), (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 


१५.निवड नस्ती, गृह विभाग (पोल-१०) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


